अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या 
होतकरु खेळाडूंना प्रशिक्षण व इतर बाबींसाठी 
आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता निधी वितरणास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडाधो-३२२२/प्र.क्र.२६/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 09 नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३११३/प्र.क्र.२९/ क्रीयुसे-३ 
दि. २८/०४/२०१४ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३२१७/प्र.क्र.१२२/क्रीयुसे-३ 
दि. ०७/१०/२०१७. 

३) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आंखेआस/ 
कु. शेरवेगार/प्रस्ताव/२०२१-२२/का-६/११०३, दि.०८/०३/२०२२. 

४) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आंखेआस/ 
नि.समिती शिफारस/प्रस्ताव/२०२१-२२/का-६/१३४४, दि.२३/०३/२०२२. 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते 
खेळाडू तयार व्हावेत तसेच राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी 
प्रोत्साहन मिळावे व अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेले तज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे 
मार्गदर्शन, स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण, प्रवास खर्च, उपकरणे-क्रीडा साहित्य, इ. उपलब्ध करता यावेत यासाठी 
आर्थिक सहाय्य करण्याची योजना संदर्भ क्र.(१) येथील दि. २८ एप्रिळ, २०१४ अन्वये लागू केली आहे. 
सन २०२२-२३ या कालावधीत प्रस्तुत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता रु.१५०.०० लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र. (३) येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावातील १ खेळाडू तसेच संदर्भाधीन क्र. (४ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील १ 
खेळाडूस FA एकूण २ खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी रु. ७.०० लक्ष इतक्या निधीच्या 
वितरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊन 
अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे. तसेच, याअनुषंगाने येणाऱ्या इतर बाबी 
विचारात घेऊन त्यांना आर्थिक सहाय्य करता यावे, यासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील २ खेळाडूंकरीता AIMS करण्यासाठी रू. ७,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाधो-३२२२/प्र.क्र.२६/क्रीयुसे -३ 


लक्ष) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०४, (०८)(०४) 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटूंना प्रशिक्षण, खेळाचे सामान, मार्गदर्शन शुल्क इत्यादींसाठी सहाय्य (कार्यक्रम) 
(२२०४ ५६५३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्यात यावे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त 
तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रिडा अधिकारी 
तसेच, लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त 
(क्रीडा व युवक सेवा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११३५११५७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH (0181180905, 


Date: 2022.11.02 11:37:58 --05'30' 


(विशाल लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचाळनालयामार्फत) 
८. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
९. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा GAAS, AERTS राज्य, पुणे. 
१०.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाधो-३२२२/प्र.क्र.२६/क्रीयुसे -३ 


शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडाधो-३२२२/प्र.क्र.२६/क्रीयुसे-३, दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२२ 
सोबतचे परिशिष्ट-अ 


अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग, प्रशिक्षण व इतर बाबीसाठी आर्थिक सहाय्य देणेबाबत 


योजना सन २०२२-२३ 


अ.क्र खेळाडूचे नाव खेळ / मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम 
खेळप्रकार 
१ कु. श्वेता प्रभाकर शहोरवेगार  ।सेलींग रू. ५.०० लक्ष 
२ कु. देविका सत्यजित घोरपडे । बॉक्सींग रू. २.०० लक्ष 
एकूण |B. ७.०० लक्ष ( अक्षरी रुपये 
सात लक्ष फक्त.) 


VISHAL MAHESH त VISHAL MAHESH LOHAR, Ga INS = 
Mal 


harashtra, O = GOVERNMENT OF 
LO H A R MARAPASHTAA, OU = SCHOOL EDUCATION 


TS 
Date: 2022.11.02 11:38:12 +05'30' 


(विशाल लोहार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


